स्वडकीची लढाई - ७ नोव्हेबर १८१७ 


भाग 


बाजीराव साहेबांनी मसलत नाकारली...! 
फिसकटलेली मराठा कॉन्फिडरसी... 


(काहीही झाले तरी इंग्रजांना नाराज करायचे नाही असा मनाचा 
निश्चय कोणी केला असेल तर? कोण काय करणार?) 


63 खडकीची लढाई भाग २ 11. पेशवेकालीन लढाया 4 0लळा0श' 2023 


सरदार विठुठुल शिवदेव विंचुरकर आपल्या लष्करासह काही दिवस ब्रिगेडियर जनरल 
स्मिथ यांच्या सैन्याबरोबर होते. इंग्रजी सैन्यातील शिस्तीची, टापटिपीची आणि 
कर्तबगारीची चांगली माहिती झालेली होती. (ते) स्वतःलढाई देण्याचे विरुध्द होते, 
तरी पेशवाई मोडावयाची नाही, अशा पूर्ण स्वामीनिष्ठेच्या भावनेने विंचुरकर आपले 
सैन्य घेऊन लढायला आले. त्याचप्रमाणे बारामती येथील मुत्सद्दी गोविंदराव यांचेही 
मत लढाईच्या विरुध्द होते. त्यांनी अशी मसलत सांगितली की इंग्रजांशी लढाईचा 
प्रसंग घालू नये. तुमचा सरंजाम अवघा नवा (आहे). काल चाकर ठेवलेला आज 
लढून मरतो असे घडत नाही. वर्षे दोन वर्षे फौज अशी(च) बाळगावी व इंग्रजांशी 
सख्यत्व आहे तेच चालवावे. दुसरे, लढाईचा प्रसंग शहहरापाशी करू नये. एखादी 
सरकारची मोहीम बाहेर परराज्यांत काढावी आणि इंग्रजास समागमे घेऊन जावे व 
तिकडे गेल्यानंतर लढाईचा प्रसंग करावयाचा (तो) करता येईल. सध्या लढाई उभी 
केली असता इंग्रज म्हणजे हटला जातो असे घडत नाही." गोविंदराव काळे यांची ही 
मसलत होती, तशीच बाकीच्याही बऱ्याच सरदारांची मसलत होती. परंतु तिकडे लक्ष 
दिले गेले नाही, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव होय. 
बाजीरावसाहेबांना (सल्ला) पटला नाही आणि त्यांनी पुण्याच्या लढाईची जोराने 
तयारी सुरू केली. या प्रसंगासंबंधाने पेशव्यांच्या बखरीतील जे वर्णन आहे, ते 
येणेप्रमाणे आहे- “पुण्यात तमाम सरदार जमा झाले. निपाणकर, अक्कलकोटवाले 
भोसले, निंबाळकर, घोरपडे, जाधव, विंच्रकर, पटवर्धन, बापू गोखले, राजेबहादर, 
भोईटे, पुरंदरे (व) किरकोळ सरंजामा असे मिळून नवीन ठेवलेली फौज मिळून लाख 
सव्वा लाख घोडे मिळाले. खेरीज पायदळ आरब, रोहिले, पठाण, शिद्दी, गोसावी, 
शिवाय रजपूत, रांगडे, मुसलमान असे 50,000 पायीचे लोक नवे चाकर ठेवलेले 
असा सरंजाम तयार जाहला." व या सगळ्या लष्कराचे अधिपत्य बापू गोखले 
यांजकडे देण्यात आलेले होते. बाजीरावांचे हे जे नवीन सैन्य आसपासच्या भागातून 
तयार होऊन येत होते, ते पुण्यास आल्यावर गारपीरच्या बाजूला त्या सैन्याची छावणी 
पडू लागली.... 


63 खडकीची लढाई भाग २ 11. पेशवेकालीन लढाया 4 0लक€ 2023 2 


गारपीर-कलेक्टर 
ऑफिसचा परिजर 


गारपीरावर 
इंग्रजांच्या 
सैन्यात्रा गराडा 
पेशव्यांच्या 
सैन्याचा गराडा 
पडला होता...संधी 
वाया गेली... 


९ वानवडि समर्थ पोलीस ठाणे 


॥॥॥॥॥॥| 58181[॥20॥02 98101 


...परंतु गारपिरावर कर्नल बर यांच्या हुकमतीखाली इंग्लिशांची काही पलटणे आधी 
पुष्कळ दिवसापासून राहात होती. या इंग्रजी लष्करात नेटिव्ह इन्फन्ट्रीच्या सहाव्या 
आणि सातव्या रेजिमेंटमधील मिळून एकंदर 1200 शिपाई लोक होते (इंग्रजांकडून 
लढणारे विविध स्थानिक लोकांचे पगारी सैन्य थोडक्यात अत्यंत तुटपुजे संख्याबळ) 
व शिवाय त्यांच्यापाशी दोन तोफाही होत्या. हे इंग्रजी लष्कर मुठा नदीच्या उजव्या 
हातच्या किनाऱ्याच्या बाजूला हल्ली जेथे पुण्याच्या कलेक्टरचे ऑफिस आहे त्याच्या 
आसपास गारपिरावर राहात असे आणि त्या लष्कराकरिता ड्यूक ऑफ वेलिंग्टन 
यांच्याकडून इ.स. 1803 सालापासून ही जागा मुक्रर करून देण्यात आलेली होती. 
गारपिरावरील इंलिश लष्कराच्या या छावणीच्या सभोवार पेडव्यांच्या लष्कराच्या 
छावण्या आणि गोसावी लोकांची पलटणे वानवडीच्या मैदानावर येऊन उतरली. 
त्याचप्रमाणे संगमावरील रेसिडंट, मि. एल्फिन्स्टन, यांचा बंगला आणि भांबुर्ड गाव 
यांच्या दरम्यानच्या मैदानामध्ये विंचुरकरांचे घोडेस्वार, पायदळ आणि तोफखाना 
यांचा तळ येऊन पडला. अशा रीतीने गारपिरावरील इंग्लिशांची फौज ही पेशव्यांच्या 


63 खडकीची लढाई भाग २ 11. पेशवेकालीन लढाया 4 0लकीश' 2023 


लष्कराकडून चोहोबाजूंनी हळूहळू वेढली जात होती. शिवाय गारपिरावरील 
इंग्लिशांच्या छावणीच्या बाजूने शहरातील कित्येक बागांची मोठमोठी कुंपणे 
असल्यामुळे त्यांच्या आडून शहरातील पेशव्यांच्या शिपायांना इंग्लिशांवर हल्ले 
करण्याला सोईचे पडत असे व इंग्लिशांच्या छावणीतील फितुर झालेल्या लोकांना 
पेशव्यांच्या सैन्यात जाऊन मिळण्यालाही फार सोपे पडत असे. पेशव्यांचे लष्कर 
इंग्लिशांच्या छावणीच्या इतक्या जवळ येऊन भिडल्याच्या योगाने पेशव्यांच्या 
लोकांना इंग्रजी सैन्यात येऊन फंदफितुर करण्याला फार सुलभ होऊ लागले. अशा 
रीतीने मराठ्यांच्या सैन्याची सगळी तयारी झाल्यानंतर इंग्लिशांच्या छावणीवर 
ताबडतोब हल्ला करावा असे, मराठ्यांच्या लष्करातील लोकांचे मत होते व 
त्याकरिता ता. 28 ऑक्टोबर रोजी रात्री तोफेच्या गाड्यांना बेल जुंपण्यात आले; 
घोडेस्वारांनी आपल्या घोड्यांवर खोगिरे चढविली; आणि पायदळाच्या पलटणी 
लढाईला निघण्याकरिता तयार झाल्या. अशा रीतीने त्या दिवशी रात्री शहरात मोठी 
धामधूम चाललेली होती, व तोफांच्या गाड्यांचा आणि घोड्यांच्या टापांचा आवाज 
मोठ्याने ऐकू येत होता... 


...त्या रात्री संगमावरील बंगल्यात रेसिडेंट, मि. एल्फिन्स्टन, यांना झोप आली नाही. 
ते आपल्या बंगल्याच्या गच्चीवरून चिंताग्रस्त मुद्रेने या सगळ्या प्रकाराचा कानोसा 
घेत होते. या वेळी पळत असताना त्याचा पाठलाग करणे किंवा नदीच्या पलीकडून 
जोराचा हल्ला करून गोळ्या झाडणे अशक्य होते असे नाही. तरी पण फौजेतील 
फंदफितुरीमुळे तसे काही एक घडून न येता एल्फिन्स्टनसाहेबा जवळच्या सुमारे ५०० 
लोकांसह बेटावरून ( मेण्यातून) निघाले ते होळकर पुलापर्यंत जाऊन पोहोचले. 'मि. 
एल्फिन्स्टन हे बेटावरून निघून नदीच्या काठाने येत आहेत,' अशी आगाऊ सूचना 
समजलेली असल्यामुळे कर्नल बर खडकीहून आपल्या लष्करातील एक तुकडी 
एल्फिन्स्टनसाहेबांना सुरक्षित घेऊन येण्याकरिता पुढे पाठविली होती. ... 


63 खडकीची लढाई भाग २ 11. पेशवेकालीन लढाया 4 0लक€ 2023 


| सगमावशेल शेसिडट, मि. एल्फिन्स्टन, |. 
। संगमावरील रेसिडंट, मि. एल्फिन्स्टन, | रेसिडंट, मि. एल्फिन्स्टन, 
याचा 8 बंगला 8 पलायन मार्ग 


* -*« 
| 


1) 
(22 “८८७८८५” ०.८% * ४७» वु । क 
नः ह 


दोन्ही सैन्याची जमवाजमव 

इंग्लिश सैन्याची लाइन लढाईकरिता पहिल्याने कोठे उभी राहिली होती हे नक्की 
ठरविणे कठिण आहे. पण खडकीस हल्लीही 'बर रोड' आणि एल्फिन्स्टन रोड' या 
नावाचे दोन रस्ते आहेत. यापैकी कर्नल बर यांच्या नावाने ओळखला जाणारा रस्ता 
होळकर ब्रिज वरून युरोपियन बोट क्लबकडे जाणाऱ्या रस्त्यांशी काटकोन करून 
खडकीच्या गावाकडे वळलेला आपल्याला आढळतो. त्याच रस्त्यावर दोन-तीन 
ठिकाणी जुन्या मोठमोठाल्या तोफाही पुरून ठेवलेल्या आढळतात. त्याच्यापुढे इंग्लिश 
शिपायांच्या काही बराकी लागतात व त्या बराकीच्या पाठीमागून तो एल्फिन्स्टन रोड 
आलेला आहे. तो थेट हल्लीच्या खडकीच्या गावापर्यंत जाऊन पोहोचलेला आहे. या 
एल्फिन्स्टन रस्त्यांच्या जबळपासच कोठे तरी इंग्लिश सैन्याची लाइन लढाईकरिता 
उभी राहिलेली असली पाहिजे असे दिसते. 


63 खडकीची लढाई भाग २ 11. पेशवेकालीन लढाया 4 0ला0श' 2023 जु 


समोर दुसऱ्या बाजूला पेशव्यांचे सैन्य चतु: श्रृंगीच्या गणेशखिंडीच्या डोंगरापासून तो 
संगमावरील रेसिडेन्सीच्या बंगल्याच्या आसपास चोहोंकडे पसरलेले होते. इंग्लिशांचे 
सैन्य आणि पेडव्यांचे सैन्य यांच्यात सुमारे दीड ते दोन मैलांचे अंतर होते. पेशव्यांच्या 
फौजेची डावी बगल गणेशखिंडी टेकडीला लागलेली असून उजवी बगल 
रेसिडेन्सीच्या जबळ-जवळ ये पोहोचलेली होती. यात विंचुरकरांच्या घोडेस्वारांची 
काही पलटणे डाव्या बगलेच्या बाजूला उभी होती. व मोर दीक्षित मराठे हेही त्याच 
बाजूला होते. पेशव्यांच्या चौदा तोफांचा तोफखाना आणि पायदळ ही मध्यभागी 
होती आणि उजव्या बगलेच्या बाजूला आणि पिछाडीला बापू गोखले व इतर सरदार 
यांचे घोडेस्वार होते. या युध्दाच्या वेळी मराठ्यांचे मुख्य जरीपटक्यांचे जे निशाण ते 
उजव्या बगलेच्या बाजूला बापू गोखल्यांच्या लष्करामध्ये कोठे तरी फडकत असावे. 
असे दिसते. पण ते मोर दीक्षित मराठे यांच्या बरोबर डाव्या बगलेकडे होते, असेही 
कित्येक ठिकाणी वर्णन आढळते. अशा रीतीने डावी बाजू मध्यभाग आणि उजवी 
बाजू यांनी बनलेली ही पेशव्यांच्या लष्कराची लाइन प्रथमत: कोठे उभी राहिलेली 


63 खडकीची लढाई भाग २ 11. पेशवेकालीन लढाया 4 0लळ0श' 2023 


“डा. भाडारकर याच्या बगल्याच्या”[पछाडाकडन ञ “दगड1“बगल्यावरून आणि “वाकड्याच्या 
बागवरून' ]गेंत रूज" एकर रस्ता 'एगिकल्चरल कटलफाम' जवळच्यापलावर जथ टोन [जरस्ते फुटून जर एक 
'डोळकर ब्रिजकडे' जातो. “या” वास्तू कुठे असतील? 


"मध्यव्ली“अंडी > 
हि केंद प्त लट 


व ी चेक 
षशुसंवर्न*खडकी ; र डे. गळु 1815870 & 1०५०० 
जिल्हा... रत ॥॥॥॥॥९>०) 


७॥८६९.७1 ॥॥ड] 
टक न 889%/०1 887 
३४८ 848131) 


1508371009, ७०७ 
| चक्‌ क ९६ 
बे डं 


॥॥/४॥॥ ॥७५७ 47/८७/७१०७ ७१ ०८ /:9०0'( (१/०७॥ ७८ /किच्ट 


(€ 


06 
ट्‌ 
? 

हट 

॥ 

//. 4 


63 खडकीची लढाई भाग २ 11. पेशवेकालीन लढाया 4 0लळश 2023 9 || 


क जळ. 
७७ पेशवा 
घोडदळ 


| । 
4: *<* “८2 » /€* ५” /7 »<” “<< / इ-21/७४५ .>7 ४४०० “८४१८ ऊकक 


/0//'//९&/ (८.5 
क 110८५९ ८७७७७८८७४८ 6/ ../७६७॥७८ “/ /४८ 7% जक) टीक १४९७७ /४८४७८१/ ८४ ७५७ (/८४१ 
/७/४७१॥८॥-. 0१८ १0.४ 


॥७७/. /७" ७ /७००८ ७७ /०॥८ 


काध्य. /कृ१८८6७ ८८ /« न्यु! 


0.”/8: 4 ल्क (१७१0७१ “/ ७८ 80७. 779७५ ॥/१५ ८१८ 70४” ७९ ८८८७० 4 ७ 7९७९७४ ८०५०/८॥ /%७॥७ 
षकळळ ८५८७५४८ 


७७ /॥॥०/४५ ८७७४/१०८/१५ 

४१८४४७७ ५॥/४४७०४/३ ५७४११ ८ळ'७४७७५४ ७ (७०५९ ८४७ 7 हकक, ८ ॥७०८७ 

26७७१ १५८ //व “काव्य ॥£ कटक कार /॥००७१/” 

/॥५॥७७४/४१ //७/४७ पाभ्काच्ला. 3 ८८७०८ /४८/६६/८७, ५" /)५7४ ८८4 

0७४ /क८८७७८ ७ ७ /%7६०॥ ७७ /ॅलध७ 

/060८०१८॥७ /१७११ ८७0” ५०८१८ ॥0 १८६. ७0५ /८7/00५॥. (५८६ 5०% ८०७८८ ७ "चाट 


| 


/ | 


॥181 6७२ ४१01011 


र्ग 


(2 ५1.) 11 1५11171) 07 1९11२१1५11” 
ग८ ७८ ००% १७७0८७८" /6/7 
&/ ८ ८५६८८४0५१८ ८७००८०८ ह 


[,५ (01. छा'. 
व्ष ७ 


शज ० एल शान; 138]€2 18. 


63 खडकीची लढाई भाग २ 11. पेशवेकालीन लढाया 4 0लळक0श' 2023 


यच ग फर १0०1011 


रक्ष 


(»५॥५ 1.) 511 1५९11170२1) ०5 1९11२1९117” 
कधीकाळी रट आत्स् नु हीर ०८८७/८८ ८ ७ ० १७५६८७८” 677 
टव्यम १2% ८८८०४ /%७१%७ “/ ८ 0-८ 7७ चिक 4/७/७7५७/ ह जलक ४७% /९८7र0/99 ८०१५ ८/प्ट/ (छिळणय्ठ क्ष & ॥)६६७८५७०८७१६ (७७०१८०१८४६ 98 


प्त 1171" 
"८६७४५८७०४५ ८७ (फर ८४७ 7४४ /४७0/१७०८७- ६७८४७८ ///%0८८० वनयम (.५ (8 रश 
उप पकार ९८७०0०” व्ण्ष्ळ॑ & 


८ 3 ८४८७०. ४८000७५, 400 29८74 4८८्या * 15 र णी 
क विकी 65 या रैउपाए फट >शडो"रन; 13822 १8. 
/८७०१८८८/१८/७ 2१००४3 7८८७०८०” ८८0/७०८१४८ 7० /न८८ ८६८ /८7%50८६४ ८६ 3०७6) ८००७०८८८७८ ७ च्य 


७०५०८,१८०६"१७॥७००, 0०५ 0किटल, £8००05, 1880 


011011) 
. खडकी 


(७५१0१ (अता 
घतुभगी मदिर 
१1५ ४२७(॥७) 
0९॥1031:॥11091[193॥0 
क रत्ना. येम यल 
%. स्ग्णॉलेय 


शिळ). /[.)| 
वॉकऱडेवॉडी 


बड आ. 
७३1७४४ 108 तपे 


| मुख्यालय, दोन तोफा, 
: ८९८९ घोडदळाच्या पलटणी 


63 खडकीची लढाई भाग २ 11. पेशवेकालीन लढाया 4 0लळक0श' 2023 13 | 


हिरव्यारंगात मराठा अर्धचंद्राकार घोडदळ रचना 


व्य ४ 0 मराठ्यांच्या घोडदळाचा 
प्रतिकार 


सायं. ७ वाजता 64446 पाशी गेलरी 
लेटर्स इंग्रजांसाठी 


मोर दीक्षितांचा रणमैदानात मृत्यू 

पेशव्यांच्या सैन्याच्या डाव्या बगलेमधीलच मोर दीक्षित वगैरे सरदारांच्या हाताखाली 
जे लष्कर खडकीच्या गावच्या बाजूने चाललेले होते, त्याला असे आढळून आले की, 
दापोडीहून आपले लष्कर घेऊन खडकीच्या इंग्लिश लष्कराला येऊन मिळण्याकरिता 
निघालेला कर्नल फोर्ड हा सुमारे २००० कदमांवर येऊन पोहोचला आहे तेव्हा हे 
दापोडीचे लष्कर आणि खडकीचे लष्कर यांचा मिलाफ होऊ देता कामा नये. या हेतूने 
मोर दीक्षित आणि रास्ते हे आपल्या हाताखालचे घोडेस्वार घेऊन कर्नल फोर्डला 
अडविण्याकरिता त्या दिशेला वळले. 


63 खडकीची लढाई भाग २ 11. पेशवेकालीन लढाया 4 0ला0श' 2023 


कर्नल फोर्ड आणि मोर दीक्षित यांचा विशेष स्रेह असल्यामुळे मोर दीक्षितांच्या स्वामी 
निष्ठेबद्दल कित्येकांच्या मनात संशय होता व बापू गोखले हेही या वेळी यासंबंधाने 
मोर दीक्षितांना काही टोचून बोलले तेव्हा तो संशय दूर करण्याला ही चांगली संधी 
आहे, असे लक्षात आणून मोर दीक्षितांनी कर्नल फोर्डवर हल्ला करण्याचे ठरविले. 
मोर दीक्षितांचे घोडेस्वार कर्नल फोर्ड यांच्या उजव्या बाजूच्या शिपायांच्या जवळ येत 
चालले आहेत असे पाहून त्या लोकाना मागे हटण्यास करण्यात आला. व पेडव्यांचे 
स्वार आपल्या माऱ्याच्या आटोक्‍्याच्या इतके जवळ आल्यानंतर कर्नल फोर्ड यांनी 
आपल्या बॅेंटेलियनला, जवळ असलेल्या तीन तोफांना गोळीबार सुरू करण्याविषयी 
हुकूम केला. तेंव्हा कर्नल फोर्डच्या सैन्यावर हल्ला करण्याचे सोडून मोर दीक्षितांचे 
लोक, खडकीच्या बाजूला वळले. पण तेथे खडकीच्या बाजूला इंग्लिशांच्या लाट 
तोफा तयार होत्या. त्यांनी आपली गोलंदाजी या सैन्यावर एकदम सुरू केली तेव्हा 
त्यांपैकी एक गोळा मोर दीक्षित यांना लागून ते तेथल्या तेथे मरण पावले. आपले 
सरदार मोर दीक्षित हे अशा रीतीने मरण पावल्यामुळे त्यांच्या धांदल उडाली व ते 
सैन्य माघारे फिरले. खडकीच्या लढाईत इंग्लिश बाजूचे जे कोणी लहानमोठे इंग्लिश 
लोक मारले गेले. त्यापैकी काहींचे एक कबरस्थान हल्लीच्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्या 
समोर नदीच्या काठी पूर्वी जी एक बर्फाची गिरणी होती, त्या गिरणीच्या जबळ एका 
लहानशा कंपाउंडमध्ये संरक्षित करून ठेवण्यात आलेले आहे. पण मोर दीक्षित मराठे 
हे पेशव्यांचे एक मोठे प्रधान असूनही खडकीच्या लढाईत ते कोणत्या ठिकाणी मारले 
गेले, ती जागाही आज कोणाला माहीत नाही. पेशवाई पुढे टिकली असती, तर 
कदाचित्‌ त्या जागेच्या स्मरणार्थ पेशव्यांकडून काही तजवीज करण्यात आली असती 
पण पेशवाई गेली आणि ज्या कर्नल फोर्डवर मोर दीक्षित आपल्या भावी व्यवस्थेसाठी 
विसंबून राहिले होते, त्यांनीही त्यांच्यासाठी काही केलेले दिसत नाही. एवंच, 
पूर्वकाली आपल्याकडील कोणी कितीही मोठा असला, तरी त्याचे स्मरण राहाण्याला 
आज आपल्यापाशी काही साधन राहिलेले नाही, हे आपले दुर्दैव आहे. 


63 खडकीची लढाई भाग २ 11. पेशवेकालीन लढाया 4 0लक€ 2023 15 


बजा गौरव आणि पराजिताला रौरव 


जगाची रीत! 
शग २ [2 


। ७) // । शां । 
॥ | । | 
| पि शिका शाफ्रा 


|| ॥ या 


िदाावलन्व्य 
पवू. >>. > >] 
स्स्स 

ध्य 


॥॥॥॥॥ या डा 
॥ | ॥॥॥; ॥ | । ९ ० 


(0110319 1809 (1801) 


".॥0॥॥॥६८...॥ 
/_| ॥िर्‍ 


१0 । | 
॥ |, ॥; ॥४७.. गय 
॥॥])__| / 


9॥॥॥॥]॥ ा 
| र छट 
॥॥0॥॥ 
गण. 


धू क्रि र. छू 


। 
ह 1. १ 


जरी पटका झेंडा 


मराठ्यांच्या फौजांनी इंग्लिशांना चोहोबाजूंनी वेढले होते, यात संशय नाही बापू 
गोखले यांच्या घोडेस्वारांनी इंग्लिश सैन्याची फळी फोडून त्यामधून ते कसे 
घुसले,...अश्ा प्रकारची लढाई करून रात्र पडली तेव्हा पेशव्यांच्या फौजा 
स्वाभाविकपणेच पुण्याकडे माघारी वळल्या. या लढाईत मराठ्यांनी जरी इतके 
कौशल्य दाखविले, तरी त्यांनी इंग्लिश फौजेला पूर्णपणे उध्वस्त करून टाकले नाही, 


63 खडकीची लढाई भाग २ 11. पेशवेकालीन लढाया 4 0लळ0श' 2023 16 


हेही खरे आहे. त्याचप्रमाणे मराठ्यांचा त्यादिवशी खडकीच्या रणांगणावर पूर्णपणे 
पराभव केला, असे इग्लिशांनाही म्हणता यावयाचे नाही. खडकीच्या रणांगणावरील 
विजयाच्या संबंधाने पाहाता दोन्ही पक्षांची बरोबरी झाली, एवढेच फार तर म्हणता 


तीन हजार सैन्याच्या विरुद्ध तीस हजार सैन्याने लढून फक्त बरोबराचा लढाई केली, 
यात काही मोठेसे शौर्य नाही, असे कदाचित कोणी म्हणेल; पण एकमेकाच्या 
सैन्याची संख्या कितीही असली (आणि पेद॒व्यांच्या सैन्याचा संख्या जास्त होती हा 
काही त्यांचा दोष नव्हे) तरी त्या दिवशीच्या टक्कर दोघांची बरोबरी झालेली होती, ही 
गोष्ट अगदी निर्विवाद सत्य आहे. 


बाजीरावसाहेब पर्वतीच्या गच्चीवरून दुर्बिणीतून खडकीची लढाई पाहात बसलेले 
होते. ( दुर्बीण मॅलेट नामक इंग्रज रेसिडेंटने पुर्वी बक्षिस दिली होती!).. रेसिडंट 
ऑफिसर मऊंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन सारखा त्यांच्याशी संपर्कात होता... 

...खावंदाचे मनात इंग्रज मोडावयाचा नाही. तेव्हा श्रीमंतांची बोलावण्यावर बापू 
गोखले यांस बोलावणी गेली. शेवटी निदान श्रीमंतांनी सांगून पाठविले, तेव्हा त्यामुळे 
बापू गोखले शह सोडून माघारी आले."... 


रेसिडंट ऑफिसर माऊंट स्टुअर्ट एल्फिन्सटन 


63 खडकीची लढाई भाग २ 11. पेशवेकालीन लढाया 4 0लक€ः 2023 17 


पुढे चाल... 


63 खडकीची लढाई भाग २ 11. पेशवेकालीन लढाया 4 0ला0श' 2023 18 


